अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील 
अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील 
रा.म.मा.६१ ते ढवळपुरी ठाकरवाडी ते इजिमा 
२६० ला मिळणारा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
quad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.9०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १५ जुलै, २०२१. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/अहमदनगर/१५९३/२०१९, दि.१३/०७/२०२०. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/पारनेर/अ,नगर/४०७/२०२१, दि.२७/०१/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्तावा शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, पारनेर यांनी सदर रस्ते Suita करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, पारनेर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 

जिल्हा परिषद, पारनेर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील खालील रस्ता 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत 


अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व करावयाची । दर्जोन्नती 
क्र क्रमांक लांबी एकूण लांबी | नंतरचा 
(कि.मी. क्रमांक 
षि . ।रा.म.मा.६१ ते ढवळपुरी ठाकरवाडी | इतर जिल्हा (०/००ते २५/९००) २५.९०० । प्रमुख 
ते इजिमा २६०ला मिळणारा रस्ता. ।मार्ग९९ २५.९००कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग-२०७ 
एकूण २५.९०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.9७०/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५.९०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४५१४.२१५--२५.९००) म्हणजेच ४५४०.११५ कि.मी. इतकी तसेच इतर मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत २५.९०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( ३६००.७२० -२५.९००) म्हणजेच ३५७४.८२० 
कि.मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१५१४४००५४८१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant teste ng 
Vinayakrao Patil 0S 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


& 


S 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


SS 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


